ग्रिजली अस्वल 


ग्रिजली अस्वल 


मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


सिड हॉफ 


वि 
९॥//, १२१।। 
7“€5. 


१1, १// 


दूर उत्तरेत ग्रिजली नावाचा एक अस्वल राहत होता. 


ग्रिजली एवढा मोठा होता की त्याच्या एक जेव्हा तो मासे पकडायला जाई तेव्हा नदीचे 
पाणी त्याच्या गुडघ्यापर्यंत येत असे. 


पायाच्या खुणेवर तीन ससे बसू शकत असत. 


0. 
॥ 


म्हणून त्याला उघड्यावरच झोपावे लागे. 
इतर अस्वलांना गुहेत घुसण्यास काहीच त्रास होत नसे. पण त्यामुळे त्याला काहीच फरक पडत नसे. 
उबदार ठेवण्यासाठी त्याच्या अंगावर एक 


पण ग्रिज़ली नेहमी गुहेत घुसते वेळी अडकत असे. जाड फरचे आवरण होते. 


एक दिवस सकाळी जंगलात जोरजोरात आवाज 
येऊ लागला. 


इतर प्राण्यांना त्याला उठवण्याची हिंमत होत नसे. 
तो आवाज ऐकून बाकीचे अस्वल पळाले. 


। १९९७ 
४ १ । 4 क ९ 


१.) ॥/0॥:.' | 
१ | १ शा! | | 0 । ७ 


त्याने काही लोकांना झाडं तोडतांना बघितले. 


ग्रिजली आवाजाचे कारण बघण्यासाठी गेला. “लाकडे!“ ते लोक ओरडले. 


व 
२ 
१ 
रश 
4 

)ऐ 


५, &9 ४" 


रश 
रश 


“तुम्हांला काय पाहिजे?” ग्रिजलीने विचारले. 


“तुम्ही माझ्या जंगलात हे काय करत आहात?” 


। । 1) 


13) 
॥॥॥/1। 


“आम्हांला माफ कर,” त्या माणसांनी 
म्हटले. “पण आम्ही हे लाकडाचे ओंडके 
नदीच्या खात्री असणाऱ्या आरा मिल 
मध्ये पाठवायचे आहेत. तिथे त्याच्यापासून 
कागद तयार होईल.” 


४॥//"१५ क 
जी .] त ्* क 
> ी; 


1] 


ग्रिजली म्हणाला, “मी झाडं नसलेल्या 


ी मग तो राहण्यासाठी एक नवीन जागेच्या शोधात निघाला. 
जंगलात राहू शकत नाही.” 


1 / ग | 
0 ११७४६ 


“तुम्हांला माहीत आहे का की चांगले "तुला इथे कुठेही जंगल सापडणार 
जंगल कुठे आहे?” त्याने विचारले. नाही,” पहाडी बकरी म्हणाली. 


र कळ, 
खू 


| ॥॥ 


“तुला माहीत आहे का इथे चांगले "तुला इथे कठेही जंगल सापडणार 
जंगल - डि 11 विचारले के जंगल्ी क 4 
जंगल कुठे आहे ते?” त्याने ! नाही,” जंगली लांडगा म्हणाला. 


"तुला माहीत आहे का इथे चांगले “मित्रा, तू हरवला आहेस वाटते!” 
जंगल कुठे आहे ते?” त्याने विचारले. वाळवंटातील पात्रीने विचारले. 


ग्रिजली फिरत राहिला. मग त्याला अनेक घरे दिसली. “मी इथे काय करू शकतो?” त्याने विचारले. 


“तू आमच्या घरातील अस्वलाच्या कातडीचा 
गालिचा होऊ शकतो,” काही लोक म्हणाले. 


मग लोकांनी त्याला आपल्या घरात घुसू दिले. 


2 व), १ 2 
*%४४ ४११७. कि 


५५२०१ 


हर * 
५. 1 8 


झे"! 
शि 


ग्रिजली फरशीवर झोपला. 
आणि लोक त्याच्यावरून जाऊ लागले. “हे मला आवडत नाही.” ग्रिजली म्हणाला. 


मग ग्रिजलीला एक खांब दिसला. 


मग त्याने घर सोडले. 
“मी त्या झाडावर चढेन.” तो म्हणाला. 


तिने ग्रिजलीला पळवून लावले. 


“मी इथे आधीपासून आहे,” मांजर म्हणाले. 


ग्रिजलीने एका कुत्रा बघितला. “तू ती सूचना 
वाचली नाही का?” कुत्र्याने विचारले. कुत्र्याने पण ग्रिज़लरीला पळवून लावले. 


/ 


र | | र 


| । - 


/ | | | 
॥ 


1 | 


ग्रिजलीने लोकांना नाच करण्यासाठी जातांना 
बघितले. लोकांनी मुखवटे बघितले होते. ग्रिज़ली पण नाचण्यासाठी गेला. 


“तू एकदम खऱ्याखुऱ्या अस्वलासारखा 
दिसत आहेस.” लोक म्हणाले. लोक नाचू लागले. 


"धन्यवाद," ग्रिज़ली म्हणाला. ग्रिजलीने पण नृत्य केले. 


“आता मुखवटे उतरवण्याची वेळ आली आहे,” 
कोणीतरी म्हटले. 


सगळ्या लोकांनी आपापले मुखवटे काढले. 


त्र्य 


री 


१ 


त्यांनी ग्रिजलीला सांगितले, “तू पण तुझा मुखवटा उतरव.” 


"९५ 


“मी नाही उतरवू शकत,” ग्रिज़ली म्हणाला. 


“हाच माझा खरा चेहरा आहे.” 


“मग तू इथला नाही” लोक म्हणाले. 
“तू प्राणीसंग्रहालयातला आहेस.” 


मग ग्रिजली प्राणीसंग्रहालयात गेला. 


७", 
| ॥॥॥॥॥॥५ 
॥॥॥|।!| | 1 
| | |, | | । । १ 
| ॥॥॥)। 
| | । | | | | | 
॥॥॥ १॥॥॥॥॥॥ १! 


तिथल्री अस्वत्रे शेंगाची भीक मागत होते. ग्रिजलीने पण भीक मागितली. 


"कृपया इथून निघून जा,” अस्वले म्हणाली. 
“आम्हांला जेवल्या शेंगा मिळतात तेवढ्या हव्या आहेत. 
तू सर्कसमध्ये काम मिळवण्याचा प्रयत्न कर.” मग ग्रिज़ली सर्कसमध्ये गेला. 


त्यांनी त्याला सायकलवर बसवले. 


सर्कसवाल्यांनी त्याला रोलर स्केट्स घातले. 


पण ग्रिजलली पडला! पण त्याचा अपघात झाला. 


क्म ७ 
५/:// /८::/२-../ 
हि 7 


1 ७7 
[6 9 “९ 2.४ 


शश (89) 


सर्कसवाल्यांनी त्याला डोक्यावर 
उभे करण्याचा प्रयत्न केला. 


/ 


(220५3 


नै 3: 
016१0 


1 ििग्शि्िााावि 


/ 9८० त... 
द्‌9- 


हि! 
8000: 
,७॥ छे £>/९७५ बज 


पण ग्रिजल्लरी तेही करू शकला नाही. 


१८. > र्म ळी 
) ८८/ ./ 


2/2 4 


ग्रिजली म्हणाला, “मला वाटते की यासगळ्यासाठी 
अभ्यासाची गरज आहे.” 


ग्रिजलीने आराम करण्याचा प्रयत्न केला. 
“तू इथे उभा राहू शकत नाही,” एक पोलीस 
"निश्‍चितपणे," सर्कशीतले प्रशिक्षित अस्वल म्हणाले. कर्मचारी म्हणाला. 


ग्रिज़लीने म्हटले, “मी आराम करण्यासाठी 
एखादी जागा शोधून काढेल.” 


मग तो तोपर्यंत पळाला जोपर्यंत तो एका दाट 


जंगलात पोहचत नाही. ग्रिजली म्हणाला, “मी इथे येऊन खूप खुश आहे.” 


ब. 
८७ /0./:&॥ ८ 
& ४ 6 & ९ हूँ (ण 


“गोळी मारू नका!” रेंजर ओरडला. 
“आम्हीपण खूप खुश आहोत की तू इथे आला 


म्हणून,” काही शिकाऱ्यांनी म्हटले. “हे एक राष्ट्रीय उद्यान आहे. 


त्यांनी बंदुकीने त्याचावर नेम धरला. इथे शिकार करण्याची परवानगी नाही.” 


“तू इथे सुरक्षित राहशील,” रेंजरने म्हटले. 


शिकारी निघून गेले. “लोक इथे प्राण्यांना गोळी मारू शकत नाही. 


"धन्यवाद," गिजली म्हणाला. ते फक्त केमेऱ्याने फोटो काढू शकतात. 


१-९ 


* ऑप: 
> ऑर २ ॥। |“ 4॥॥ 7 ... 


क | श | | ॥६१४१. ७ 1 
॥॥ ||| ॥ ।'| १ | | 
| | ४ । । ) | | / र 
| ॥॥।| ॥॥५.॥ 
॥॥॥॥॥| ॥|॥॥4 1.१ 


सगळ्या लोकांना ग्रिजल्लरीचा फोटो घ्यायचा 
होता. कारण तो म्हणजे एक मोठे अस्वल्न होते. 


ति १83 क 
"ल्क 00४0१7 
//1, शय क. श्र 


र. ६- 7 


“आम्हांला एक चांगला फोटो काठू दिल्याबद्दल धन्यवाद.” 


“आता हेच माझे जीवन आहे.” 


ग्रिजली म्हणाला. आता तो खूप खुश होता. 


अंत 


